प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत टप्पा-१२ 
मधील ग-१२ धडगाव-धनाजे (बु)-शेलकुई- 
राजबर्डी-भुसा-बादल-झापी रस्ता ता.अक्राणी, 
जि.नंदुरबार, पॅकेज क्र.एमएच-१९७२ या 
रस्त्याच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र.७४/बांधकाम-२ 
मंत्रालय, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: १९ जानेवारी, २०२४ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१३/प्र.क्र.३५५/योजना-९, 
दि.२१.१०.२०१३ 
२) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 


क्रमांकः C.E/PMGSY/camp ०५/२०२०, दिनांक ०६ एप्रिल,२०२०. 


3) NRIDA, नवी दिल्ली यांचे पत्र NRIDA-PO17(24)/9/2017-JD(Tech)(E:356490), 
Dated-19.01.2022 


४) व्यय अग्रक्रम समितीचे दिनांक ०५ ऑक्टोबर, 2023 रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना:- 


प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत टप्पा-१२ मधील T-92 धडगाव-धनाजे (बु.)-शेलकुई- 


राजबर्डी-भुसा-बादल-झापी- रस्ता, ता.अक्राणी, जि.नंदुरबार, पॅकेज क्र.एमएच-१९७२ या रस्त्याच्या 


कामासाठी संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू.४७०७.९९ 


लक्ष (केंद्र हिस्सा रू.४७०७.९९ लक्ष व राज्य हिस्सा-निरंक) इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करण्यात आली आहे. सदर कामाचा कार्यारंभ आदेश दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी देण्यात आला 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र.७४/बांधकाम-२ 


२. सदर मंजूर रस्त्याची संपूर्ण ६४.२० कि.मी.लांबी ही सातपुडा पर्वतरांगेमधून जात असून, सदर 


भूभाग हा आदिवासी बहुल व वनविभागाच्या अखत्यारीत जमिनीचा आहे. वन विभागाची परवानगी 


उशिरा प्राप्त झाल्याने दरम्यानच्या कालावधीत रस्त्याच्या अलाईनमेंट मध्ये बदला झाला. तसेच 


सातपुडा पर्वताच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे आणि वन विभागाने सूचविलेल्या रस्त्याच्या अलाइनमेंट 


नुसार खर्चामध्ये वाढ झाळी. या सर्व कारणांमुळे तसेच रस्ता सुरक्षाविषयक उपाययोजनांत अधिकची 


वाढ करण्यात आल्यामुळे रस्ता निर्मितीच्या खर्चामध्ये वाढ झाल्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा 


प्रस्ताव, मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांनी 


संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये सादर केला होता. 


सदर रस्त्याच्या बांधकामाच्या सुधारित वाव व वाढीव खर्चास केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, 


नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्र. येथील पत्रान्वये मान्यता प्रदान केली आहे. 


३. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत टप्पा-१२ मधीळ T-92 धडगाव-धनाजे (बु.)-शेलकुई- 


राजबर्डी-भुसा-बादल-झापी- रस्ता, ता.अक्राणी, जि.नंदुरबार, पॅकेज क्र.एमएच-१९७२ या रस्त्याचे 


सातपुडा पर्वताच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे आणि वन विभागाने सूचविल्यानुसार रस्त्याच्या 


अलाइनमेंट बदल झाल्यामुळे सदर कामाच्या मूळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सदर कामास सुधारित 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नर्णय निर्णय:- 


प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत टप्पा-१२ मधील T-92 धडगाव-धनाजे (बु.)-शेलकुई- 


राजबर्डी-भुसा-बादल-झापी-रस्ता, ता.अक्राणी, जि.नंदुरबार, पॅकेज क्र.एमएच-१९७२ या रस्त्याच्या 


कामाच्या किंमतीमध्ये प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या कारणांमूळे वाढ झाल्याने सुधारित प्रशासकीय 


मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. 


२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र.७४/बांधकाम-२ 


(रू.लक्ष) 

कामाचे नाव मूळ सुधारित खर्च | प्रशासकीय | प्रशासकीय 
प्रशासकीय मान्यता मान्यता 

मान्यता रक्कमेपेक्षा | रकमेपेक्षा 

किंमत अधिकचा | जास्तीच्या 
खर्च खर्चाची 


टक्केवारी 
पॅकेज । प्रधानमंत्री ग्रामसडक | ४७०७.९९ 
क्र.एमएच- | योजना टप्पा-१२ 
१९७२ | मधील T-92 धडगाव 
धनाजे-(बु.)-शेलकुई- 
राजबर्डी-भुसा- 
बादल-झापी सस्ता, 
ता.अक्राणी, 


४७७६.१० ८३९५.७५ २३६८७.७६ 


(केंद्र शासन 
हिस्सा 
रू.२८२४.७९ 
लक्ष व 
रू.५५७१.२१ 
लक्ष) 

जि.नंदुरबार 


३. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषनानुसार काम पूर्ण करावयाचे झाल्यास रू.८३९५.७५ लक्ष इतका 


अंतिम खर्च असून, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या ७८.३२ % जास्तीचा म्हणजेच रू.३६८७.७६ 


लक्ष जास्तीचा आहे. 


४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ (२७ 31) 


नुसार सुधारित अंदाजपत्रकातील अधिक्य सुरूवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५% पेक्षा 


SARITA (७८.३२ %) असल्याने सदर प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम समितीने मान्यता दिलेली आहे. 


त्यानुसार प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत टप्पा-१२ मधील T-92 धडगाव-धनाजे (बु.)-शेलकुई- 


राजबर्डी-भुसा-बादल-झापी रस्ता, ता.अक्राणी, जि.नंदुरबार, पॅकेज क्र.एमएच-१९७२ या रस्त्याच्या 


रू.८३९५.७५ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


४.१ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार C-DAC पुणे यांच्या मदतीने OMMAS संगणक 
प्रणालीमध्ये योग्य ते बदल केले जातील याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र.७४/बांधकाम-२ 


४.२ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी. 

४.३ योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे, आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक 
सल्लागार समितीचे प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे 
व त्रुटींची पूर्तता करावी. 

४.४ सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. अज्ञा 
प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्यात यावी. 

५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत नवीन 


रस्ते व पूल बांधणी व अस्तित्वातील रस्त्याचे दर्जोन्नतीकरण (के.पु.यो.) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) 


(कार्यक्रम) ५३, मोठी बांधकामे- ५०५४ ५२३३ व 'केंद्र हिस्सा Go Tah) ५०५४ २५२४ या 


लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


६. प्रस्तुतचा शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी पार पडलेल्या 


बैठकीबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये निर्गमित केलेल्या 


इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या छ%७.1140141.9119.200.11 UT संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११९१८०९०८०४२० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRASHANT De aly CCE SEN OMAR © 


ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 


VINAYAKRAO ०००५... 
PATIL Sc ol 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्राम विकास विभाग, नवी दिल्ली यांचे स्वीय सहायक. 


२. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२०/प्र.क्र.७४/बांधकाम-२ 


३. मा.मंत्री, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

४. सहसचिव (आरसी) व संचालक National Rural Infrastructure Development Agency 
(NRIDA), 7a दिल्ली. 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

७. प्रधान सचिव (ग्रा.वि.व पं.रा.), ग्रामविकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


८. संचालक (Technical), National Rural Infrastructure Development Agency (NRIDA), Tat 
दिल्ली. 

९. संचालक (Project-I), National Rural Infrastructure Development Agency (NRIDA) ,नवी 
दिल्ली. 

१०.सचिव (मुमंग्रासयो), ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार. 

१२.मुख्य अभियंता, प्रमंग्रासयो, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

१३.वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अधीक्षक अभियंता, प्रमंग्रासयो, नाशिक विभाग, नाशिक. 

१५.कार्यकारी अभियंता, प्रमंग्रासयो, नंदुरबार. 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 

१७.आय.टी.नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे. 

१८. कक्ष अधिकारी कार्यसन बांधकाम-१, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवडनस्ती-बांधकाम-२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


